कामगार उप आयुक्त, गट-अ संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम 
सेवाज्येष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. सेवाज्ये-२०२२/प्र.क्र.१३०/कामगार-८ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 
२. शासन निर्णय क्रमांक सेवाज्ये-२०२२/प्र.क्र.१३०/काम-८, दि.१५.०७.२०२२. 
३. कामगार आयुक्त यांचे पत्र  क्र.आस्था/१२२२/से.ज्ये./अकाआ/कार्या-२, 
दि.१८,०८.२०२२. 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्‍त अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये कामगार आयुकत यांच्या आस्थापनेवरील 
कामगार उप आयुक्‍त, गट-अ या पदावरील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती 
सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर सेवाज्येष्ठता यादीवर उपरोक्‍त अ.क्र.३ 
येथील पत्राच्या अनुषंगाने श्री.भ.मा.आंधळे, कामगार उप आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेला आक्षेप 
मान्य करण्यात येत आहे. त्यानुसार सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार कामगार 
उप आयुक्‍त, गट-अ संवर्गाची दिनांक 09.09.2022 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे. ही सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करताना प्रतिवर्षी १ जानेवारी हा आधारभूत 
दिनांक मानण्यात आलेला आहे. 


२. सदरहू अंतिम सेवा ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ वर 
दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष 
अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


3. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११११११५११६६११० असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SHRIRAM 


DN: CN = SHRIRAM DHONDUJ! GA' 
= IN, S = Maharashtra, O = GOVE 


DHONDU4JI OF MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES 
GAWAI Date: 2022.11.11 11:57.09 +0530" 
(श्रीराम गवई) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति:- 
१.कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई -५१. 
२.सर्व संबंधित अधिकारी व्दारा कामगार आयुक्त, मुंबई. 
३.निवड नस्ती (कामगार-८). 


Digitally signed by SHRIRAM DHONDUJI 
GAWAI 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवाज्ये-२०२२/प्र.क्र.१३०/कामगार-८ 


शासन निर्णय क्र.सेवाज्ये-२०२२/प्र.क्र.१३०/कामगार-८, दिनांक ११ नोव्हेंबर, 2022 सोबतचे प्रपत्र-अ 


संवर्गाचे नाव:- कामगार उप आयुक्त, गट-अ 


वेतनश्रेणी:- S-23 : रु.६७,७००-२,०८,७०० 


दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अ. । ज्येष्ठता | नांव नियुक्तीचा | जन्मदिनांक | प्रवर्ग  । प्रत्यक्ष रुजू ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्ती क्षणिक i) 
क्र. क्रमांक मार्ग (दिनांक- दिनांक दिनांक अर्हता 
महिना-वर्ष) 
श्‌ ति श्री. एस.बी.पोळ पदोन्नती । २२.०१.१९६७ | अ.जा. । ०१.०६.२०१८ |०१.०६.२०१८ । ३१.०१.२०२५ | बी.ए.डिप्लोमा | कार्यरत 
इन OR लॉ 
अँण्ड लेबर 
वेलफेअर 
२ २ श्री. भा.मा.मोरडे पदोन्नती । ०५.०२.१९६९ | खुला  ।०१.०६.२०१८ | ०१.०६.२०१८ । २८.०२.२०२७ | बी.एस.सी कार्यरत 
(अँग्री), 
एल.एल.बी. 
३ ३ श्री. र.ग.इळवे पदोन्नती । १७.०७.१९६९ | खुला  ।०१.०६.२०१८ | ०१.०६.२०१८ । ३१.०७.२०२७ | बी.एस.सी. कार्यरत 
एम.एस. 
ड्ब्ल्यू. 
एल.एल.बी. 
४ ४ श्री.सं.सं.भोसले पदोन्नती । ०९.१०.१९६६ | खुला  ।१६.०९.२०१९ | १६.०९.२०१९ | ३१.१०.२०२४ | एम.एस.सी. कार्यरत 
(अँग्री) 
4 4 श्री.के.वि.दहिफळकर | पदोन्नती | 90.04.9809 | खुला — | 98.08.2098 | 49.08.2098 । 39.04.2028 | बी.एस.सी. कार्यरत 
(अँग्री) 
६ ६ श्री. बी.व्ही.वाघ पदोन्नती । ०८.०५.१९६८ | खुला  । १७.०९.२०१९ | १७.०९.२०१९ | ३१.०५.२०२६ | बी.एस.सी. कार्यरत 
(अँग्री) 
७ श्री.प्र. ना.पवार पदोन्नती । ०१.०६.१९६७ | खुला — | १७.०९.२०१९ | १७.०९.२०१९ । ३१.०५.२०२५ | बी.एस.सी. कार्यरत 
८ श्री.भ.मा.आंधळे पदोन्नती | ०१.०६.१९६८ | भ.ज.ड | २६.०७.२०२१ | २६.०७.२०२१ । ३१.०५.२०२६ | एम.एस.सी. कार्यरत 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवाज्ये-२०२२/प्र.क्र.१३०/कामगार-८ 


(कृषी) 

अ. । ज्येष्ठता | नांव नियुक्तीचा | जन्मदिनांक | प्रवर्ग  । प्रत्यक्ष रुजू ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्ती क्षणिक शेरा 

क्र. क्रमांक मार्ग (दिनांक- दिनांक दिनांक अर्हता 

महिना-वर्ष) 

९ ९ श्री.सं.बं.व्हनाळकर | पदोन्नती | ०९.१०.१९८१ | खुला २६.०७.२०२१ | २६.०७.२०२१ । ३१.१०.२०३९ एम.एस. कार्यरत 
डब्ल्यू. 

शि शो श्री.चं.अं.राऊत पदोन्नती | ०१.०६.१९७३ | इ.मा.व. | २६.०७.२०२१ | २६.०७.२०२१ । ३१.०५.२०३१ | एम.एस. कार्यरत 

(दिव्यांग) डब्ल्यू. 

faa | ११ _ | श्रीम.नि.व.भोसले पदोन्नती । 09.09.9922 | खुला  । २६.०७.२०२१ | २६.०७.२०२१ |। ३१.१२.२०३९ एम.ए. कार्यरत 

१२ १२ श्री.वि.ना.माळी पदोन्नती ।०१.०२.१९७८ | SALA. | २६.०७.२०२१ | २६.०७.२०२१ | ३१.०१.२०३६ | एम.एस. कार्यरत 
डब्ल्यू. 

१३ १३ । श्री.नि.पा.पाटणकर  । पदोन्नती । २७.०४.१९७५ | इ.मा.व. | २६.०७.२०२१ | २६.०७.२०२१ | 39.08.2033 | एम.एस. कार्यरत 
डब्ल्यू. 

१४ १४ श्री.अ.प.गिते पदोन्नती । २४.०७.१९७९ | AAG | ०९.०८.२०२१ | ०९.०८.२०२१ | ३१.०७.२०३७ एम.ए./ कार्यरत 
बी.एच.आर. 

१५ १५  । श्रीम.सु.मो.लढे पदोन्नती । २३.०७.१९७४ | अ.जा. | ०९.०८.२०२१ | ०९.०८.२०२१ | 39.09.2032 | एम.बी.ए. कार्यरत 

(म्हेसकर) 
१६ १६ । श्री.अ.ल.डोके पदोन्नती । ०२.०६.१९६८ | खुला — | 92.02.2029 | १२.०८.२०२१ | ३०.०६.२०२६ | बी.एस.सी. कार्यरत 
SHRIRAM DN: CN - SHRIRAM DHONDUs| GAWAL, C= IN, 
MAHARASHTRA, OU c INDUSTRIES ENERGY 
D HON D UJ | GAWAI AND LABOUR DEPARTMENT 


Date: 2022.11.11 11:57:28 +05'30' 


(श्रीराम गवई) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


